श्री.सु.सं.धपाटे, सह सचिव, गृह विभाग 
यांच्या बदलीनंतरच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- उसब-१३२१/प्र.क्र.१२६/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १ नोव्हेंबर, २०२१ 


आदेडा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 


अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार श्री.सु.सं.धपाटे, सह सचिव, गृह विभाग यांची बदलीने पदस्थापना सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभागतील सह सचिवांच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्री.सु.सं.धपाटे, सह सचिव, गृह विभाग यांना बदली झालेल्या विभागात रूजू 
होण्यासाठी दिनांक १.११.२०२१ (म.पू.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता 
बदलीच्या विभागात रूजू व्हावे. सदर आदेशा हेच GFA sear असून संबंधित विभागाने स्वतंत्र आदेश निर्गमित 
करण्याची आवश्‍यकता नाही. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२१११०१११०३०५९९०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
HITA MOHAN का: 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maha 
5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f0a2 
5b70698158 


I b 146a6ddc8fb6681d49a5099661d41639da6c568419f071b 
b9cdfd8a2e08058c, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Dat 


te: 2021.11.01 11:05:40 +05'30" 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- गृह विभाग/सहाकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग/सहाकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. श्री.सुग्रीव धपाटे, सह सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवड नस्ती का.१४, सग्रंहार्थ. 


